चंद्रपूर येथील शासकीय वैद्यकीय 
महाविद्यालय व रुग्णालय 
परिसरात उभारण्यात येणाऱ्या 
१०० खाटांचे कर्करोग 
रुग्णालयाच्या संचळलनासाठी 
स्थापित करण्यात येणाऱ्या “विशेष 
कृती समितीत” नेमावयाच्या 
संचालकांच्या नियुक्तीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक : जीएचसी-२०१८/प्र.क्र २५८/प्रशा-१ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, नवीन मंत्रालय, 
९ वा मजला, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक : ०४ डिसेंबर , २०१८. 


वाचा : शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग क्रमांकः जीएचसी -२०१८/४१८/ 
प्र.क्र.१६७ / प्रज्ञा-१, दिनांक २६.०६.२०१८ 


प्रस्तावना : 


उपरोक्त झासन निर्णय, दिनांक २६.०६.२०१८ अन्वये शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय 
व रुग्णालय, चंद्रपूर संस्थेच्या परिसरात राज्य शासन (वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग) , 
टाटा न्यास ( ट्रस्ट ) तसेच जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान, चंद्रपूर यांच्या माध्यमातून १०० खाटांचे 
कर्करोग रुग्णालय उभारण्यास मान्यता प्रदान करण्यात आलेली आहे. सदर कर्करोग रुग्णालय 
उभारण्याच्या अनुषंगाने संबधितांमध्ये करण्यात आलेल्या सामंजस्य करारातील तरतूदीनुसार 
याविषयी सदर रुग्णालयांच्या संचलनासाठी निर्माण करण्यात येणाऱ्या “विशेष कृती समितीत” 
नेमावयाच्या संचालकांच्या नियुक्तीची बाब शासन विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 


विभागाच्या नियंत्रणाखाळीलळ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, चंद्रपूर 
संस्थेची उभारणी करण्यात येणाऱ्या परिसरात राज्य शासन (वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई), जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान, चंद्रपूर व टाटा न्यास (ट्रस्ट) यांच्या माध्यमातून 
उभारण्यात येणाऱ्या १०० खाटांचे कर्करोग रुग्णालयासाठी संबधितांमध्ये सामंजस्य करार करण्यात 


शासन निर्णय क्रमांकः जीएचसी-२०१८/प्र.क्र.२५८/प्रशा-१ 


आलेला आहे. सदर विषयी संबधितांमध्ये झालेल्या सामंजस्य करारातील तरतूदीनुसार सदर 
कर्करोग रुग्णालयाचे संचळन करण्यासाठी स्थापन करण्यात येणाऱ्या विशोष कृती समितीत 
(स्पेशल पर्पझ व्हेईकल) खालीलप्रमाणे संचालकांच्या नियुक्त्या करण्यात येत आहेत. 


apap | विभागाचे /संस्थेचे नाव नियुक्‍त संचालक 
1१. | ] वित्त विभाग, मंत्रालय मुंबई पदसिध्द सहसचिव/ उपसचिव (व्यय -१३) 
२ वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये| उपसचिव 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
३ जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान | जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, व्यवस्थापकीय 
चंद्रपूर समिती, (जिखप्र),चंद्रपूर 
४ टाटा ट्रस्ट १. राजेंद्र बडवे, संचालक, टाटा 
Se मेमोरियल केंद्र 
५ टाटा मेमोरियल सेंटर २. श्री. अनिल गोयल 
३. श्री. मोनाझ दारूवाला 


२. सदर विशेष कृती समितीत नागरी समाज संघटनेतून नेमावयाच्या संचालकाच्या 
नियुक्तीबाबत स्वतंत्ररित्या आदेश निर्गमित करण्यात येतील. 

3. सदर शछासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.inul 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८१२०४१६०७०१०५१३ असा 
आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Arun M. Dahale 


DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
| (1 al ou=Medical Education and Drugs 
s Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


Dahale (0 
(अ.मु.डहाळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

१. मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 
२. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव, मा.मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई. 
४. अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. अपर मुख्य सचिव, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीएचसी-२०१८/प्र.क्र.२५८/प्रश्ञा-१ 


अपर मुख्य सचिव (उद्योग), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
प्रधान सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


. प्रधान सचिव तथा विधी परामर्शी, विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्राळय, मुंबई 

. सचिव, विधान मंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 

. महालेखापाल-२ (लेखा परिक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

. सर्व सहसचिव/उपसचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
. विभागीय आयुक्त, नागपूर. 

. जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर. 

. आयुक्त, चंद्रपूर महानगरपालिका, चंद्रपूर. 

. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, चंद्रपूर. 

. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई. 

. संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 

. संचालक, आयुष संचालनालय, मुंबई. 

. जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान, चंद्रपूर. 

. व्यवस्थापक टाटा न्यास (ट्रस्ट) , मुंबई. 

. अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, चंद्रपूर. 

२५. 
. जिल्हा शल्य चिकीत्सक, चंद्रपूर. 

. जिल्हा कोषागार अधिकारी, चंद्रपूर. 

. सर्वमा.मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

. सर्व मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

. मा.विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधान परिषद यांचे खाजगी सचिव, विधान मंडळ, मुंबई. 
. मा.विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधान मंडळ, मुंबई. 

. सचिव (वैद्यकीय शिक्षण), वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग यांचे स्वीय सहायक, 


सर्व अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय/दंत/आयुर्वेद महाविद्यालये व व संलग्नित रुग्णालये. 


मंत्रालय, मुंबई. 


. निवड नस्ती (प्रशा-१). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


